महाराष्ट्र शासन 


महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) 


अधिनियम, २०२४ निधी वितरण 


झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि-४९२४/(३५/२४)/अर्थसंकल्प, 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 


मुंबई - ४०० 032, 


तारीख: ०५ एप्रिल, २०२४ 


संदर्भ : - 


प्रस्तावना - 


१) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि. ०१.०४.२०२४ 
२) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२४/(३५/२४)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०३ एप्रिल, २०२४ 


वित्त विभागाकडून अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर (BEAMS) प्राप्त झालेल्या अनुदानाचा 


निधी नियंत्रक अधिकारी ( आयुक्त - क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ) यांना वितरीत 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय - 


सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी अर्थसंकल्पित 


झालेला व वित्त विभागाकडून BEAMS प्रणालीवर प्राप्त झालेला निधी पुढीलप्रमाणे नियंत्रक 


अधिकार्‍यांच्या अधिनस्त ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान 
मागणी क्रमांक ई -३, २२०४ क्रीडा व युवक सेवा 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०२, विद्यार्थ्यासाठी युवक a 
कल्याण कार्यक्रम (09) विद्यार्थ्यांसाठी युवक कल्याण का लाची दवा 
ति कार्यक्रम (०१) (०१) राष्ट्रीय छात्र सेना (दत्तमत) as व युवक सेवा) का 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०४००१६) 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०२, विद्यार्थ्यासाठी युवक 
कल्याण कार्यक्रम (०२) बालवीर व वीरबाला महाराष्ट्र आयुक्त 
२ | छात्रसेना (०२) (०१) बालवीर सेवा व मार्गदर्शन- | (क्रीडा व युवक सेवा) ६७४३२ 
महाराष्ट्र राज्य भारत बालवीर व वीरबाला, मुंबई यांना | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सहायक अनुदाने (२२०४००३४) 
2208, HIST व युवक सेवा, 009, संचालन व प्रशासन आयुक्त 
३ | (०० (०१) क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय । (क्रीडा व युवक सेवा) १७०१२० 
(२२०४१३७१) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०४, क्रौडा व युवक सेवा, १०१, शारीरिक शिक्षण a 
वी (०१) शारीरिक शिक्षण (०१) (०२) राष्ट्रीय शिस्त क्रीडा व युवक सेवा) ह 


योजनेची आस्थापना-पी.टी.आय. (शारीरिक प्रशिक्षण 
निदेशक) (२२०४१४०६) 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ८ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि-४९२४/(३५/२४)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी । वितरीत अनुदान 
२२०४, HIST व युवक सेवा, १०३, विद्यार्थीतर क लका 
युवकांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम आयुक्त 
युवकांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम (०१) विद्यार्थीतर कोंड व gare tay 
4 युवक कल्याण कार्यक्रम युवक केंद्रे व इतर (क्रीडा व युवक सेवा) ५००० 
युवक कल्याण कार्यक्रम (०१) (०१) युवक केंद्रे व इतर ea 
—s — महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संस्थांना वित्तीय सहाय्य (२२०४१४२४) 
२२०४, HIST व युवक सेवा, १०३, विद्यार्थीतर 
युवकांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम (०१) विद्यार्थीतर आयुक्‍त 
६ । युवक कल्याण कार्यक्रम (०१) (०२) छत्रपती संभाजीनगर । (क्रीडा व युवक सेवा) ७२ 
येथील युवक वसतिगृहाला वित्तीय सहाय्य | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०४१४३३) 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (०३) आयुक्‍त 
७ | BIST पुरस्कार (०३) (०१) राज्य HIST पुरस्कार | (क्रीडा व युवक सेवा) १३५०० 
समारंभांचे आयोजन (२२०४१५६९) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (०८) आयुक्‍त 
८ | खेळ व खेळाडुंना सहाय्य (०८) (०१) कुस्ती खेळाचा | (क्रीडा व युवक सेवा) ५००० 
विकास यासाठी आर्थिक सहाय्य (२२०४१६४९) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (०८) a 
खेळ a खेळाडना सहाय्य नं आयुक्‍त 
ळ व डुंना सहाय्य (०८) (०२) राष्ट्रीय व तोह gam ta me 
आंतरराष्ट्रीय (४1७) 
8 आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या ( cian es ) हत 
ae ता महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
नामवंत SAT मानधन (२२०४१६५८) 
2208, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (१०) आयुक्‍त 
वि क्रीडा प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना (१०) (०१) HIST] (क्रीडा व युवक सेवा) ५१४०० 
प्रशिक्षण केंद्रांची आस्थापना (२२०४१६७६) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
2208, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, HIST व खेळ (१५) आयुक्‍त 
११ । क्रोडांगणे (१५) (०१ क्रोडांगणांचा विकास । (क्रीडा व युवक सेवा) २०७० 
(२२०४१६९४) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (१६) आयुक्‍त 
१२ | क्रीडा संकुल (१६) (०१) HIS संकुलांची स्थापना । (क्रीडा व युवक सेवा) २५०००० 
(२२०४१७०२) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (२५) आयुक्‍त 
१३ | क्रीडा सप्ताह (२५) (०१) महाराष्ट्र राज्याच्या प्रत्येक | (क्रीडा व युवक सेवा) ४५०० 
जिल्ह्यामध्ये क्रीडा सप्ताह साजरा करणे (२२०४१७३८) | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
2208, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (१०) आयुक्‍त 
१४ | क्रोडा प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना (१०) (०२) HIST} (क्रीडा व युवक सेवा) ५००००० 
प्रशिक्षण केंद्रांची आस्थापना (२२०४१७९२) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (१६) आयुक्‍त 
१५ | क्रीडा संकुल (१६) (०२) क्रोडा संकुलांची स्थापना । (क्रीडा व युवक सेवा) ३९०००० 
(दत्तमत) (२२०४१८२७) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०४, HIST व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (०२) आयुक्त 
१६ ४५००० 
क्रीडा स्पर्धा (०२) (०३) महाराष्ट्र राज्य क्रीडा | (क्रीडा व युवक सेवा) 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि-४९२४/(३५/२४)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी । वितरीत अनुदान 

परिषदेमार्फत नोंदणीकृत क्रीडा संस्थांना सहायक | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अनुदान (राज्य) (२२०४१९४३) 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (०६) आयुक्‍त 

१७ । अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा (०६) (०२) अखिल | (क्रीडा व युवक सेवा) २५०० 
भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग (२२०४१९८१) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (०६) आयुक्‍त 

१८ | अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा (०६) (04) अखिल | (क्रीडा व युवक सेवा) २५०० 
भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेचे आयोजन (२२०४१९९९) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (२६) आयुक्त 

१९ | कुस्ती स्पर्धा (२६) (०१) खाशाबा जाधव राष्ट्रीय कुस्ती | (क्रीडा व युवक सेवा) ७५०० 
स्पर्धा (२२०४२०३७) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (३१) आयुक्‍त 

२० | कबड्डी चषक (३१) (०१) राष्ट्रीय शिवचषक कबड्डी स्पर्धा । (क्रीडा व युवक सेवा) ७५०० 
(२२०४२०४६) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (३३) आयुक्‍त 

२१ | क्रोडा विद्यापीठ व क्रीडा अकादमी (३३) (०१) क्रीडा । (क्रीडा व युवक सेवा) ११०००० 
विद्यापीठाची स्थापना (२२०४२०६४) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (१६) आयुक्‍त 

२२ | क्रोडा संकुल (१६) (०३) जिल्हा क्रीडा संकुलांचे । (क्रीडा व युवक सेवा) ६०००० 
परिरक्षण (२२०४५३१२) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
2208, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, HIST व खेळ (०९) 
खेळाडुंना शिष्यवृत्त्या व पुरस्कार (०९) (०६) ऑलिम्पिक, आयुक्‍त 

२३ (usps आणि आशियाई खेळांमध्ये पदके । (क्रीडा व युवक सेवा) १२०००० 
मिळविणाऱ्या क्रीडापटुंना रोख पारितोषिके | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०४५३२१) 
२२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा व खेळ (०९) दाया 
खेळाडुंना शिष्यवृत्त्या व पुरस्कार (०९) (०९) राष्ट्रीय ae 3 जगा 

२४ ae ल ee ee a कळना आळी, आ Oe (क्रीडा व युवक सेवा) २२५००० 
स्तरावर क्रीडा Hed व तंत्र संबंधात खास शि वहार राज्य पणे 
दर्जा वाढविणे (ऑलिम्पिक अभियान) (२२०४५३६८) * 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, HIST व खेळ (33) गा 

' क्रीडा विद्यापीठ व क्रीडा अकादमी (33) (02) जिल्हा a ७.८ भं 
२५ स्तरावर बिगरनिवासी क्रीडा अकादमी स्थापन करणे| | न किती) म 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

(२२०४५३९५) 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (०९) आयुक्‍त 

२६ | खेळाडुंना शिष्यवृत्त्या व पुरस्कार (०९) (१०) व्हॉलिबॉल | (क्रीडा व युवक सेवा) ७५०० 
चषक स्पर्धा (२२०४५४०१) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (०९) आयुक्‍त 

२७ | खेळाडुंना शिष्यवृत्त्या व पुरस्कार (०९) (११) खो-खो | (क्रीडा व युवक सेवा) ७५०० 


चषक स्पर्धा (२२०४५४१२) 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि-४९२४/(३५/२४)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी । वितरीत अनुदान 
2208, HIST व युवक सेवा, १०४, HIST व खेळ (०९) आयुक्‍त 
खेळाडुंना शिष्यवृत्त्या व पुरस्कार a आयुक्त 
डुंना शिष्यवृत्त्या व पुरस्कार (०९) (१४) मान कोश व qa tem 
१७. वात. वाय क्षकांची नेमणूक करणे (क्रीडा व युवक सेवा) ३०००० 
तत्वावर खास प्रशि नेमणूक करणे ae as 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०४५४४८) 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (०८) आयुक्‍त 
२९ | खेळ व खेळाडुंना सहाय्य (०८) (०३) तालीम व कुस्ती । (क्रीडा व युवक सेवा) १००० 
केंद्रांचा विकास (२२०४५४७५) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०४, HIST व युवक सेवा, १०३, विद्यार्थीतर आयुक्‍त 
युवकांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम युवक आयुक्‍त 
युवकांसाठी युवक कल कार्यक्रम (Io) युवक कोडा व गुवक'सेवा) 
ले व्या युवा धोरणांतर्गत युवा (क्रीडा व युवक सेवा) ३७५० 
ल्याण-ग्रामीण भाग (१०) (१०) युवा धोरणांतर्गत युवा आधी येवा 
पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
पुरस्कार (२२०४५५६४) 
२२०४, HIST व युवक सेवा, १०४, HIST व खेळ (०५) आयुक्‍त 
३१ | राज्यसंघाची प्रतिनियुक्ती (०५) (०६) शालेय क्रीडा । (क्रीडा व युवक सेवा) १००००० 
स्पर्धांचे आयोजन (२२०४५६३५) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा व खेळ (३९) आयुक्‍त 
राज्यातील क्रीडा विषयक सोयी सुविधांचे सर्वेक्षण (३९) oe 
aa: io s on (क्रीडा व युवक सेवा) १६५०० 
(09) राज्यातील क्रीडा विषयक सोई सुविधांचे सर्वेक्षण a 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०४५६४४) 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (०८) आयव 
eee आतरशा ग आयुक्त 
खेळ व डुंना सहाय्य (०८) (०४) आंतरराष्ट्रीय क्रीडा व युवक सेवा) 
88 क्रीडापटूंना प्रशिक्षण, खेळाचे सामान, मार्गदर्शन शुल्क ( पहाया ता ) worn 
aa महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
त सहाय्य (२२०४५६५३) 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (१०) आयुक्‍त 
३४ | क्रीडा प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना (१०) (०३) जिल्हा | (क्रीडा व युवक सेवा) २५००० 
शिकवणी केंद्रांची आस्थापना (२२०४५६८२) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, HIST व खेळ (४०) आयुक्‍त 
34 | क्रीडा सुविधा (vo) (०१) क्रीडा-सुविधा निर्माण | (क्रीडा व युवक सेवा) ६०००० 
करण्यासाठी सहाय्य (२२०४५७०६) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (४१) aed 
आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ (४१) (09) आंतरराष्ट्रीय क्रीडा व युवक सेवा) 
३$ कोडा महाराष्ट्र राज्य ae (क्रीडा व युवक सेवा) ९०४०० 
क्रीडा विद्यापीठ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, सहाय्यक गोतात ताजा 
sae महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अनुदाने (२२०४५८३१) 
२. सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला 


उपरोक्त निधी / अनुदान खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात येत आहे :- 


१) वित्त विभागाने शासकीय कर्मचाऱ्यांना अग्रिम मंजूर करण्यास्तव वेळोवेळी निर्गमित केलेले 


शासन निर्णय / शासन परिपत्रक यामधील विहित सूचना / अटी तसेच मुंबई वित्तीय अधिनियम, १९५९ 
मधील परिशिष्ट-२६ मधील तरतूदी विचारात घेवून, संबंधितांना अनुज्ञेय असणाऱ्या किमान रक्कमेच्या 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि-४९२४/(३५/२४)/अर्थसंकल्प 


मर्यादेतच घरबांधणी अग्रिम वितरीत करण्यात यावा. यात कोणतीही कसूर होणार नाही याची दक्षता 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 

२) दिनांक ०१.०५.२००१ रोजी किंवा त्यानंतर दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणाऱ्या अर्जदारास 
(दुसऱ्या वेळेस जुळया अपत्यांचा अपवाद वगळत) या अग्निमाचा लाभ घेता येणार नाही. 

3) ज्या उद्देशासाठी निधी / अनुदान मंजूर आहे त्या व्यतिरिक्त इतर उद्देशासाठी खर्च करता 
येणार नाही. तसेच इतर लेखाशिर्षाकडे वळती करता येणार नाही. 

४) सदर खर्चाचा प्रगती अहवाल मासिक निधी विवरणपत्रानुसार नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी 
दरमहा शासनास १० तारखेपर्यंत सादर करावा. 

५) निधी वितरण करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियमांचे पालन करावे. तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, 
भाग-पहिला वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका भाग-२ मधील अटी व शर्तीचे पालन करुन सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मान्यता घेवून अनुदान अदा 
करावे. 


६) पदनिर्मितीच्या अनुषंगाने वेतनावरील निधी वाटपाच्या संदर्भात आवऱ्यक तेथे उच्चस्तरीय 
सचिव समिती / मंत्रीमंडळ यांची मान्यता तसेच वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने 
कार्यवाही झाल्याची खात्री करण्यात यावी. 

७) खाजगी स्वंयसेवी संस्थांना अनुदान उपलब्ध करुन देताना वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८, भाग-१, उपविभाग एक मधील अनुक्रमांक २७, नियम १४९ प्रमाणे सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेवून अनुदान अदा करावे. 

८) ज्या तरतूदी वितरणासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेशाची आव्यकता आहे अज्ञा तरतूदी 
वितरीत करताना भाग-१, उपविभाग-तीन, अनुक्रमांक-चार, नियम २७ (२) अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराप्रमाणे सक्षम US RAPA मान्यतेने आदेश निर्गमित झाल्यानंतर अनुदान वितरीत करावे. 

९) जिल्हा परिषदांसाठीचे वेतनेत्तर अनुदान त्यांचे अनुदान निर्धारण झाल्याशिवाय वितरीत करु 


नये. 


१०) नवीन खर्चाच्या अनुषंगाने नवीन बाब प्रस्तावाव्दारे तरतूद केलेल्या अनिवार्य खर्चाच्या निधी 
वितरणाबाबत वित्त विभाग व कार्यक्रम खर्चाच्या निधी वितरणाबाबत वित्त विभाग तसेच 
आवड्यकतेप्रमाणे नियोजन विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व आदिवासी विकास 
विभाग यांची मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 

११) विविध शासकीय / प्रशासकीय संस्थांना तसेच अनुदानित संस्थांना सहायक अनुदाने मंजूर 
करण्यापूर्वी त्यांचेकडून पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विभागाने 
प्राप्त करावीत. यापूर्वी दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरीत 
करण्यात येऊ नये. कोषागार अधिकाऱ्यांनी, सहायक अनुदानामधून निधी आहरित करण्यासाठी सादर 
केलेल्या देयकासोबत संबंधित संस्थेचे लगतच्या मागील महिन्यातील बँक अकाऊंट Cede (Bank 
Account Statement) ची प्रत जोडलेली नसल्यास देयक पारित करु नये. 

१२) शासनाद्वारे देण्यात येणारे वेतन अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS AR 
प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरीत्या व 
Offline पध्दतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि-४९२४/(३५/२४)/अर्थसंकल्प 

१३) स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच महामंडळे यांना अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी सदर 
संस्थांकडून राज्य शासनास येणे असणाऱ्या रकमांचा आढावा घेण्यात यावा व त्या रकमा वसूल करुनच 
उर्वरीत अनुदान वितरीत करण्यात यावे. तसेच झासनाव्दारे सदर संस्थांना वितरीत केलेल्या 
अनुदानाचा विनियोग व अखर्चित रक्‍कम कुठे ठेवली आहे याबाबतची तपशीलवार माहिती एकत्रित 
करण्यात यावी. सदर अखर्चित निधी बँकेमध्ये ठेवलेला असल्यास त्याचे बँक अकाऊंट स्टेटमेंट (8811८ 
Account Statement) शासनास सादर करावे. एखाद्या कार्यक्रमावरील खर्चासाठी उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेला निधी अखर्चित असल्यास त्याच प्रयोजनासाठी चाळू वर्षी वित्त विभागाच्या 
अनुमतीशिवाय निधी वितरीत करु नये. 

१४) वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या कार्यक्रमाअंतर्गतची लाभार्थ्यांची देयके आहरित करतांना 
लाभार्थ्यांची यादी निश्चित करुन योग्य त्या तपशिळासह देयकासोबत जोडल्याशिवाय वैयक्तिक 
लाभार्थ्यांची अनुदाने आहरित करण्यात येऊ नयेत. वैयक्तिक लाभार्थ्यांचे कार्यक्रम आधार क्रमांकाशी 
संलग्न करण्यात यावे व अनुदानाचे प्रदान इलेक्ट्रॉनिक्स fraser सिस्टीमनेच (ECS) व्दारेच 
करण्यात यावे. तसेच, वैयक्तिक लाभाच्या योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी करावयाच्या 
उपाययोजना यांसदर्भात वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२७/अर्थबळ, 
दिनांक ०८ जून, २०२२ व दिनांक ०४ मार्च, २०२४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आली 
असल्याबाबत संबंधित विभागांनी खातरजमा करावी. 

१५) शिष्यवृत्ती / शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती, वैयक्तिक लाभार्थी तसेच सवलती पोटी दिलेले 
अनुदान इत्यादींची प्रदाने, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स सिस्टीम (ECS) ERA करण्यात यावे. अशा बाबी 
आधार क्रमांकाशी संलग्न करण्यात याव्यात. 

१६) बांधकाम विषयक प्रस्तावासंदर्भात प्रशासकीय मान्यता / तांत्रिक मान्यता तसेच आवश्‍यक 
तेथे सचिव समितीची मान्यता प्राप्त करुन कामनिहाय निधी अर्थसंकल्पीत करणे आवश्‍यक आहे. नवीन 
कामांबाबत निधीच्या उपलब्धतेची खात्री केल्यांनतरच कामाची निविदा सूचना काढून कार्यारंभ आदेशा 
देण्यात येवून काम सुरु करावे व आवश्यकतेप्रमाणे निधीचे वितरण करण्यात यावे. जुन्या कामांचा 
आढावा घेऊन ती प्राथम्याने पूर्ण करण्यात यावीत व हा निधी ठेव बांधकामाचे स्वरुपात सार्वजनिक 
बांधकाम विभागास प्रदान करु नये. 

१७) केंद्र पुरस्कृत योजनांबात केंद्र शासनाने वितरीत केळला निधी राज्याच्या एकत्रित 
निधीमध्ये जमा झाल्याची खात्री करण्याबाबत वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण- 
१०१८/प्र.क्र.४६/अर्थोपाय, दिनांक ५ डिसेंबर, २०२३ मध्ये नमूद करण्यात आल्यानुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. यासाठी नस्ती पुन्हा वित्त विभागास सहमतीसाठी वेगळयाने संदर्भीत करण्याची 
आवश्यकता नाही. मात्र, मागील वर्षामधील केंद्र शासनाचा निधी चालू वर्षी खर्च करावयाचा असल्यास 
त्यास आवश्यकतेप्रमाणे यथास्थिती नियोजन विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व 
आदिवासी विकास विभाग तसेच वित्त विभागाची सहमती घेणे अनिवार्य राहील. 

१८) “शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका", उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने त्यांच्या क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दि. १ डिसेंबर, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रसिध्द केळी आहे. सदर शासन निर्णय व 
त्यासोबतच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे तसेच, सदर विभागाने तद्नंतर वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन 
निर्णय / परिपत्रक यामधील सूचनांनुसार व तरतुदींनुसार खरेदी प्रक्रीया पूर्ण करुन पुरवठादार निश्चित 
झाल्यानंतर या परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचना / अटींचे पालन करुन खरेदीची देयके कोषागारातून 

पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि-४९२४/(३५/२४)/अर्थसंकल्प 
आहरित करण्यात यावीत. खरेदी विषयक धनादेश संबंधित पुरवठादाराच्या नावाने व इलेक्ट्रॉनिक्स 
froma सिस्टीमव्दारे (ECS) अदा करण्यात यावेत. 

१९) अनेक वेळेला विभागांव्दारे संक्षिप्त देयकाव्दारे निधी खर्च करण्यात येतो. मात्र त्याचे 
तपशीलवार देयक सादर न केल्यामुळे लेखा आक्षेप येतात व अपहार संभवतात. तरी यापुढे विभागांनी 
ज्या लेखाशीर्षाखाली जुनी तपशीलवार देयके प्रलंबित असतील ती सादर केल्याशिवाय त्या 
लेखाशिर्षाखालील निधी वित्त विभागाच्या सहमतीशिवाय आहरित करु नये. 

२०) विविध कारणांमुळे अखर्चित राहिलेला निधी विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त महामंडळाकडे 
हस्तांतरीत करुन तांत्रिकदृष्टया खर्च झाल्याचे दाखविले जाते, ही एक प्रकारची अनियमितता आहे, 
याची विभागांनी नोंद घ्यावी. तसेच त्यांच्या अधिनस्त असलेला यापूर्वीचा अखर्चित निधी (स्वीय प्रपंजी 
खात्यातील / महामंडळाच्या खात्यातील वा इतर प्रकारे खर्च दर्शवून बाहेर ठेवण्यात आलेल) संपूर्णत: 
खर्च झाल्याशिवाय तरतुदी आहरीत वा वितरीत करु नयेत. याठिकाणी असेही निदर्शनास आणण्यात 
येते की, स्वीय प्रपंजी लेख्याखाली विभागांकडे sara मोठया प्रमाणावर निधी अखर्चित असल्याचे 
दिसून येते. सदर निधीचा ताळमेळ घालून व लेखा परिक्षण करुन निधी विहीत मुदतीत खर्च न झाल्यास 
तो शासनाच्या तिजोरीत परत करण्यात यावा. सदर अखर्चित निधी बँकेमध्ये ठेवलेला असल्यास त्याचे 
बँक अकाऊंट स्टेटमेंट (Bank Account Statement) शासनास सादर करावे. 

२१) थकित देयकांच्या प्रदानासाठी खर्च करण्यात येणाऱ्या प्रकरणी खरेदी केलेले साहित्य 
प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्याचे व त्याचे लेखे सुयोग्यरित्या ठेवल्याची खात्री पटल्याशिवाय तो निधी आहरित 
करण्यात येऊ नये. 

२२) उपरोक्‍त अटी व शर्ती बरोबरच खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय 
नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी / शर्तीचे पालन करणे आवश्‍यक 
राहील. 

२३) निधीचे वितरण करताना लोकसभा निवडणूक - २०२४ च्या आदर्श आचारसंहितचे पाळन 
होत आहे, याबाबत खात्री करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका नियम १७ व नियम १४२, तसेच वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिळा मधील उपविभाग-एक नियम क्र. १४९ आणि वित्त 
विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक ०१ एप्रिल, २०२४ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०४०५१८५०३५२३२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GOVIND BALU KAMBLE 
Date: 2024.04.05 19:10:22 +05'30' 


(गोविंद कांबळे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि-४९२४/(३५/२४)/अर्थसंकल्प 


A 
A 
. प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/ 2, मुंबई / नागपूर 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 

. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 

. सहसचिव / उपसचिव (विद्यार्थी विकास / झाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेतर / प्रशासन / 


मा 
मा 
मा 
मा 
मा 
मा 
मा 
मा 


न्न 


. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, मुंबई 

. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

. विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य 

. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

. मंत्री (शालेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

. राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


समन्वय / अर्थसंकल्प / क्रीडा) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


, शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य. / प्राथमिक / प्रौढ व अल्पसंख्यांक / SCERT / 


महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. सर्व क्रीडा उपसंचालक 

. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी 

. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ) 

. सर्व अधिक्षक, वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक) 

. वित्त विभाग (व्यय-५ / व्यय-९ / व्यय-१४ / अर्थसंकल्प - ८) मंत्रालय, मुंबई 
. सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. निवड नस्ती, कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


